राज्यातील लोककलावंतांच्या कलापथकांना 
भांडवली / प्रयोगासाठी अनुदान मंजूर करण्यासाठी 
समिती पुनर्गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. लोकपॅ ४७२२ / प्र.क्र. ४३६ /सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. लोकअ २००७/ 
प्र.क्र.१२७/ सां.का.३, दिनांक १ जानेवारी, २००८ 
२. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण २०२२/ 
प्र.क्र.६७/समन्वय, दिनांक ८ सप्टेंबर,२०२२ 
३. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/ 
३१३२, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्रातील सर्व लोककला टिकून राहाव्यात व लोककलांची पुढील पिढींना माहिती 
व्हावी आणि महाराष्ट्रातील एकूणच सर्व पारंपारिक लोककलांचे जतन करण्यासाठी या 
लोककलांना उत्तेजन द्यावे, या हेतूने त्यांच्या कलळापथकांना भांडवली खर्चासाठी / प्रयोगांसाठी 
अनुदान देण्याच्या योजनेस उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. 
तसेच सदर शासन निर्णयान्वये कलापथकांना भांडवली खर्चासाठी / प्रयोग अनुदान मंजूर 
करण्यासाठी या कलापथकांच्या अर्जाची छाननी करणे व त्यांची पात्रता तपासून निवड करण्यासाठी 
निवड समिती गठीत करण्याची तरतूद आहे. त्यानुषंगाने उपर्निदिष्ट क्र. २ अन्वये विषयांकित 
समितीतील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने, या समितीचे 
पुनर्गठन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये कलापथकांना भांडवली खर्चासाठी / प्रयोग अनुदान मंजूर 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती पुनर्गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रकार सदस्य पद 
हि. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई अध्यक्ष 
2. ae श्रीमती मंगला बनसोडे सदस्य 
३. श्री. अतांबर शिरढोणकर सदस्य 
४. Sanat श्री. देवेंद्र नाईक सदस्य 
दशावतार तुषार नाईक मोचेमाडकर वन्स 
षु. श्री. तुषार नाईक मोचेमाडकर सदस्य 
खडीगंमत (शा: अलंकार टेभूर्ण सदस्य 
: खडीगंमत Tae 4 aaa 
शा. वसंता कुंभारे सदस्य 
शाहिर अंबादास तावरे सदस्य 
शाहिरी घर्नजय खुडे वच्सा 
। श्री. धनंजय खुडे सदस्य 
| ao. | च्या श्रीमती रेश्मा मुसळे सदस्य 
लावणी खुटेगावकर a 
[A] श्रीमती छाया खुटेगांवकर सदस्य 
१२. सहसंचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७२२ / प्र.क्र. ४३६ /सां.का.४ 


2. सदर समिती, या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षे कालावधीसाठी किंवा 
समितीची पुनर्रचना होणे यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत कार्यरत असेल. 
=f प्रवास व बैठक भत्ता :- 


समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार 
प्रवास भत्ता व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
४. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनाळय यांना नियंत्रण अधिकारी व 
लेखाधिकारी आहरण व संवितरण म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
प. सदर खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (०५) कला व सांस्कृतिक संस्थांना 
सहाय्यक अनुदान, (०५) (०१) कला व सांस्कृतिक कार्य संस्थांना सहाय्यक अनुदान (२२०५ १६२३) 
३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशिर्षातून त्या-त्या वर्षी उपलब्ध असलेल्या मंजुर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१३११८२९४२८८२३ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VILAS RAMRAO 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (सांस्कृतिक कायी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
५. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१०. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२. कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१३. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


